मे.पवनहंस लि., मुंबई यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे 
भाडे, ATF Charges 4 Ferry Charges 
ची रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विज्ञा १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २९ जुले, २०२०. 


वाचा :- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१-अ/१९५/हेळीकॉप्टर/१४४/ 
२०१७ दि. १२/३/२०१९ व दि. २५/६/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
नक्षलग्रस्त भागात पोळीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती व जवानांची 


ने-आण करणे, त्यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी 
करणे इत्यादी कामांकरिता मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून हेळीकॉप्टर भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार 
करण्यात आला आहे. सदर हेलीकॉप्टरचे भाडे, ATF Charges व Ferry Charges ची रक्‍कम पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पोळीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून भाडेतत्वावर 
घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे माहे एप्रिळ, २०१९ ते मे, २०२० (सप्टेंबर, २०१९ वगळून) या कालावधीचे 
थकीत भाडे, ATF Charges व Ferry Charges ची रु. ९,६८,५२,७३९/- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी अडुसष्ट 
लक्ष बावन्न हजार सातठऱो एकोणचाळीस फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर निधी दि. ३१/३/२०२१ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई/पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 
ae यासाठीचा खर्च मागणी क्र.“बी-१, २०५५ पोलीस (00) १०९ जिल्हा पोलीस (00) (09) जिल्हा पोलीस 
दल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२-२१० साठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून 
भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने, निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक दि. १/४/२०१९ 


च्या मधील निदेशास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विश्ा १ ब 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७२९१३११३९९७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amar Chandrakant Zaware 
ment Of Mahat 


Amar Chandrakant ? 


2! , 
Z aware serialNumber=b31a8de567057e1c91d2d46b233645dce61bcl 
39da26fBe6ddedSd3c23e2460, cn=Amar Chandrakant Zaware 


Date: 2020.07.29 12:45:03 +05'30' 


(अमर चं. झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


u=Home 
‘ode=400032, st= MAHARASHTRA, 
164607b97618e173502e53aebf0c41d091cb3635a 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
४) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया. 
८) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
१०) कार्यासन अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (वि.शा.-१ बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


